१६ व्या वित्त आयोगास महाराष्ट्र शासनाकडून सादर 
करावयाच्या निवेदनासाठी समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सोविआ ०१२४/प्र.क्र.०४/विआक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक - १२.०९.२०२४ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक: सोविआ ०१२४/प्र.क्र.०४/विआक, दि.२६.०३.२०२४ 


शासन निर्णय :- 
राज्य शासनाकडून, १६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगास सादर करावयाचे निवेदन तयार करण्यासाठी वाचा 


येथीळ झासन निर्णयान्वये तज्ञ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये ह्या 
समितीचा कालावधी दि.१५.०५.२०२४ पर्यंत असेल असे नमूद केले आहे. त्या ऐवजी समितीचा कालावधी हा 


१६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगास राज्याचे निवेदन सादर करण्यात येईल, त्या कालावधी पर्यंत वाढविण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
२. निवेदन समितीचे सदस्य म्हणून नव्याने खाली नमूद तज्ञांचा समावेश करण्यात येत आहे - 
१)श्री.एस. चंद्रशेखर, प्राध्यापक आयजीआयडीआर, मुंबई - सदस्य. 


२) श्रीमती माला लालवाणी, प्राध्यापक, मुंबई स्कृल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँन्ड पब्लिक पॉलिसी, 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. - सदस्य. 
सदर अशासकीय सदस्य यांना रुपये १,५०,०००/- ( रुपये एक लक्ष पन्नास हजार फक्त ) एवढे 

एकरकमी मानधन देय राहील. तसेच बैठक भत्ता व वाहन खर्च हा शासकीय नियमानुसार अनुज्ञेय राहील. 
3. निवेदन समितीतील सदस्य श्री. के. श्रीनिवासन हे चेन्नई येथे वास्तव्यास असून त्यांना १६ व्या केंद्रीय 
वित्त आयोगास राज्यामार्फत निवेदन सादर होईपर्यंत गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या बैठकीकरीता चेन्नई 
ते मुंबई व मुंबई ते चेन्नई असा विमानाने प्रवास करावा लागणार आहे. त्यामुळे श्री.के.श्रीनिवासन यांना विमान 
प्रवासाचा बिझनेस क्लास किंवा ते प्रत्यक्ष ज्या क्लासने विमान प्रवास करतील यापैकी जो कमी असेल तो 
अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. 
४. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक जी-४, प्रधानशीर्ष २०५२, सेक्रेटरिएट सर्वसाधारण सेवा (००) (०९०) 
सेक्रेटरिएट (००) (09) वित्त विभाग (२०५२ ०२३२) १३, कार्यालयीन खर्च" या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२४-२५ या 


वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः सोविआ ०१२४/प्र.क्र.०४/विआक 


षु. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१२१३४८२८९६०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL SHANKAR SHINDE 
S U N | | S H A N KA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1¢3a34f1f8dae5c5fcd9f88d8c5d7ec3123390afeeadb4cSc7 
aa39a9eee 13124, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S H | N D F serialNumber=59F95E2C08396985879159012B3E6286A5D0215315 
EA137ED8975A37DA2D5F53, cn=SUNIL SHANKAR SHINDE 
Date: 2024.09.12 13:49:18 +05'30° 
(सुनिल शिंदे) 
उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग, 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधान भवन, मंबई, 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. श्री. सुधीर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. भारत सरकार 
९. श्री. विश्वनाथ गिरीराज, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. 
१०. श्री. के. श्रीनिवासन, सेवानिवृत्त, भारतीय लेखापरीक्षण व लेखा सेवा, भारत सरकार 
११. श्री.एस. चंद्रशेखर, प्राध्यापक आयजीआयडीआर, मुंबई 
१२. श्रीमती माला लालवाणी, प्राध्यापक, मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँन्ड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई 
विद्यापीठ, मुंबई 
११. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व प्रशासकीय विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१२. राज्यकर आयुक्‍त, वस्तू व सेवाकर विभाग, माझगांव, मुंबई, 
१३. निवडनस्ती, वित्त आयोग कक्ष. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


